राज्यातील मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शाळा/ 
कनिष्ठ महाविद्यालये यांना स्वयंअर्थसहाय्यीत 
तत्वावर इयत्ता ११ वी च्या जादा तुकडया/ 
अतिरिक्त शाखा मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उमातु-२०१९/प्र.क्र.८७/एसएम-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
तारीख: ०९ जुले, २०१९ 
वाचा - 

१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः एचएससी-१०७६/४१९-५७(-%, 
दिनांक ६.५.१९७६, 

२) शासन पत्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः एचएससी-१७००/(३१०१/००)/उमाशि-१, 
दिनांक २१.९.२०००, 

3) शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्रमांक-उच्च माध्य-२४१/तुशा/ २०१९/ 
१४०९, दिनांक १६.०२.२०१९, 

४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्रमांक-उच्च माध्य-२४१/तुशा/२०१९/ 
४२३१, दिनांक १९.०६.२०१९, 

५) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे (सुधारित प्रस्ताव) पत्र क्रमांक-उच्च माध्य- 
२४१/तुशा/२०१९/४५१८, दिनांक ०१.०७.२०१९, 

६) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे (सुधारित प्रस्ताव) पत्र क्रमांक-उच्च माध्य- 
२४१/तुशा/२०१९/४६०८., दिनांक ०६.०७.२०१९, 


प्रस्तावना- 
उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये यांना मंजूर करण्याची कार्यपद्धती संदर्भाधिन क्रमांक-१ 


येथील आदेशान्वये व संदर्भाधिन क्र. २ येथील पत्रान्वये विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यातील 


माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना जादा तुकडया/ अतिरिक्‍त शाखा मंजूरी करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण 


संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. तसेच 


त्यामधील काही शाळांचा सुधारित प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र. ५ व ६ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. सद्यस्थितीत 


इयत्ता ११ वी च्या जादा तुकडया/ अतिरिक्‍त शाखांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मंजूरी देण्याचे शासनाचे धोरण 


आहे. सदर उच्च माध्यमिक शाळा /कनिष्ठ महाविद्यालयांना इयत्ता ११ वी च्या जादा तुकडया/अतिरिक्‍त शाखा 


मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 


तपासणीअंती या शासन निर्णया सोबतच्या “प्रपत्र -अ” मध्ये नमूद उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयास 


शैक्षणिक वर्ष सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० पासून इयत्ता ११ वी च्या ६३ जादा तुकडया/अतिरिक्‍्त शाखांना 


स्वयंअर्थसाहाय्यीत तत्वावर शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच शासन निर्णयासोबतच्या “ प्रपत्र ब” मध्ये नमूद 


केलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांना त्रुटीपूर्तता करण्याच्या अधिन राहुन इयत्ता ११ वी च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः उमातु-२०१९/प्र.क्र.८७/एसएम-५ 


२० जादा तुकडया/अतिरिक्‍्त शाखांना त्रुटीपूर्ततेच्या अधिन राहून स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात 


येत आहे. प्रस्तुत जादा तुकडया / अतिरिक्‍त शाखांना खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


१, 


संबंधित उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयात आवश्‍यक वर्ग खोल्या व भौतीक सोयी 
सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी करावी. 

सदर जादा तुकडया / अतिरिक्त शाखांमध्ये विहित निकषांप्रमाणे पटसंख्या असल्याची खात्री 
संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी करावी 

सदर उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये आवश्‍यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध 
असल्याची खात्री संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद/ शिक्षण निरिक्षक, 
बृहन्मुंबई यांनी करणे आव्यक राहील. 


संबधित संस्थेने सदर जादा तुकडी / अतिरिक्त शाखेसाठी विहीत रक्कमेचे शुल्क यापूर्वीच 


चलनाव्दारे जमा केले नसल्यास ते चलनाद्वारे जमा करुन त्याची प्रत संबंधित शिक्षण उप 
संचालक यांना सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


२. सदर शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र -ब मधील उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयाबाबत नमूद 
त्रुटी संस्थेच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात व त्या त्रुटींची पूर्तता संस्थेने केल्यानंतर त्यांना जादा तुकडी / 
अतिरिक्‍त शाखा मंजूर करता येतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०९१४५४५१६६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc za A OO 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
5 


Swati Madhukar ba 


Mahars School 
Department, postalCode=400032 
2.5.4.20=82e1d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07 
9700fe62cba2439a81 
N a n a | ialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1. 
‘9db4fed59bc9d8067628d62bedc1 ‘Swati Madhukar 


Date: 2019.07.09 15:03:21 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव,( शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/मुंबई 

शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सोलापूर/ पुणे/ नगर/ बीड/ नागपूर/ गडचिरोली 
/ठाणे/रायगड 

सर्व शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम/दक्षिण/उत्तर), बृहन्मुंबई, 


८. अध्यक्ष, राज्य परीक्षा मंडळ महाराष्ट्र राज्य पुणे 


. निवडनस्ती-एसएम-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्न -अ 
शासन निर्णय क्र. उमातू-२०१९ / प्र.क्र ८७/ एसएम-५ दि. ०९ YS, २०१९ 


a णच ु 


अ.क्र. ।उच्च माध्यमिक शाळेचे नाव/पत्ता मंजूर ब अतिरिव 

- क्ला 
ae त. ee ee ee 

लल A बहत 


श्रीराम माध्यमिक विद्यालय व मराठी विज्ञान २०१८-१९ 
कनिष्ठ महाविद्यालय पानीव ता. एक दुसरी 
माळशिरस 
_ मराठी २०१८-१९ 
तिसरी 
मराठी विज्ञान एक २०१९-२० 
प्रथम 
विज्ञान एक २०१९-२० 
प्रथम 


वाणिज्य २०१९-२० 
एक प्रथम 
इंग्रजी विज्ञान २०१९-२० 
एक दुसरी 
कोडीराम सदाशिव क्षिरसागर मराठी विज्ञान २०१९-२० 
आर्टस कॉमर्स व सायन्स ज्यु कॉ. एक दुसरी 
भिगवन ता. इंदापूर 
श्री चंद्रकांत कणसे ज्यु कॉ इंग्रजी वाणिज्य २०१९-२० 
खाणापूर, ता. जुन्नर जि. पुणे एक प्रथम 
हंडे अँण्ड इंग्रजी वाणिज्य विज्ञान एक २०१९-२० 
एक प्रथम |दुसरी 


इंग्रजी विज्ञान एक २०१९-२० 
दुसरी 

इंग्रजी विज्ञान एक २०१९-२० 
दुसरी 


डॉ. चंद्रभानू सोनवणे कनिष्ठ 
महाविद्यालय उक्‍कडगाव, ता. 
बार्शी, जि. सोलापूर 

सरस्वती कनिष्ठ महाविद्यालय, 
नारी, ता. बार्शी जि. सोलापूर 


बालभारती माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक विद्यालय सोलापूर 


श्री हरीभाऊ बळवंतराव गिरमे 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
विद्यालय वाणवडी, पुणे 


नमो रिम्स इंअरनॅडानल स्कूल 
अँण्ड ज्यु. कॉ. मुकुंदनगर पुणे 


किसेंट हायस्कूल अँण्ड ज्यु कॉ. 
गुलटेकडी मर्केट यार्ड पुणे-३७ 


न्यु डॉन ज्यु. कॉ. ऑफ सायन्स 
कॉमर्स अण्ड आर्टस, एनआयबीएम 
रोड, कोंडवा बु. पुणे ४८ 


न्यु इंग्लिडा स्कूल रमनबाग कनिष्ठ 
महाविद्यालय, पुणे ३० 


इंग्रजी विज्ञान २०१९-२० 
दुसरी 


डळ ana Ce मककन 


परिक्रमा सायन्स कॉ. काष्टी ता. इंग्रजी विज्ञान एक 
श्रीगोंदा दुसरी 
रेसिडेन्सीअल ज्यु. कॉ. ऑफ 
इंग्रजी विज्ञान एक 
दुसरी 


सायन्स शेवगाव 
श्रीरामकृष्ण एज्यु सोसा. चे इंग्रजी विज्ञान एक 
मोहनलाल रामअवतार मानधना दुसरी 
आर्टस कॉमर्स अँण्ड सायन्स ज्यु कॉ 
भवानी नगर अहमदनगर 
संत मगवानबाबा माध्यमिक व उच्च |मराठी [ONT एक विज्ञान एक 
माध्य विद्यालय गोळेगांव ता. दुसरी दुसरी 
शेवगांव जि. अहमदनगर 
किसान एंटर AAAS ज्यु कॉ मराठी  ।कला एक ।वाणिज्य 
पारनेर जि. अहमदनगर प्रथम एक प्रथम 
इंग्रजी वाणिज्य 
एक प्रथम 


मराठी  |कला एक वाणिज्य ।विज्ञानएक 
दुसरी [ea दुसरी |चौथी 
वै. श्रीम. ठाकुबाई हरीभाऊ धाडगे |मराठी विज्ञान एक 
माध्य व उच्च माध्य महाविद्यालय दुसरी 
ढोरजळगाव ता. शेवगांव 
शा 
८.१ ८१2 


२०१८-१९ 


२०१८-१९ 


4 
4 
शि 
ol ab 
4 
a 5 
A 
4 


प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल अण्ड २०१८-१९ 


ज्यु. कॉ. मिंगार अहमदनगर 


२०१८-१९ 


२०१८-१९ 


२०१९-२० 


7 
- 
- 


प्रवरा मेडी ट्रस्टचे आटर्स कॉमर्स 
अँण्ड सायन्स कॉलेज शेवगाव जि. 
अहमदनगर 


दादासाहेब हरिभाऊ धाडगे 
माध्यमीक व उच्च माध्यमिक 

महाविद्यालय मुकुंदपूर ता. नेवासा 
जि. अहमदनगर 


त्रिमुती कला वाणिज्य व विज्ञान 
उच्च माध्यमिक विद्यालय शिसगांव 


_ भराठी विज्ञान एक २०१९-२० 
दुसरी 


दत उण पनी यबळ मादकता कळक 


सोनी कॉलेज सैफुल, विजापूर इंग्रजी वाणिज्य | विज्ञान २०१८-१९ 
एक एक दुसरी 
दुसरी 
शांती ज्यु को. ऑफ सायन्स नवीन षि i fe २०१८-१९ 
एक दुसरी 


संतोष नगर, विजापूर रोड, 
fe २०१८-१९ 


एक दुसरी 


विज्ञान २०१८-१९ 
एक दुसरी 


कै सौ. अलकनंदा जोशी विज्ञान 
कनिष्ठ महाविद्यालय सोलापूर 


२०१८-१९ 


२०१९-२० 


इंग्रजी विज्ञान २०१९-२० 
०. 0 ह 0 
मराठी विज्ञान २०१९-२० 


जिल्हा नागपूर he 


टिपटॉप कॉन्व्हेट व उच्च माध्यमिक |इंग्रजी fe २०१९-२० 
विद्यालय दिनदयाळनगर नागपूर चौथी 
इंग्रजी विज्ञान एक २०१९-२० 
तिसरी 


एम आय Et BY OT Tail, ता. 
बार्शी जि. सोलापूर 


मल्टीपर्पज आदर्श न्यु इंग्लिश 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 

विद्यालय गौडगांव ता. बार्शी जि. 
सोलापूर 


पुरुषोत्तमदादा सोनवणे उच्च 
माध्यमिक विद्यालय सारणी (आ) 


किडस मेन्टॉर ग्लोबल स्कूल गोऱ्ही 
सिम उमरेड रोड दिघोरी नागपूर 


अतुलेड इंग्लिश कॉन्व्हेंट व उच्च २०१९-२० 
माध्यमिक विद्यालय पडोळ ले 


आऊट म्हाळगीनगर नागपूर 


३५ 


जिल्हा गडचिरोली a 
राजे धर्मराव उच्च माध्यमिक इंग्रजी 


३६| विद्यालय सिरोंचा जि. गडचिरोली 


a» 
44 
oF 
“4 
gS 


an 
4 
s 
“a 
4 op 
re a 
= 
AJ 
° 
mo) 
fon 
a 
v7 


३७ ।|टिवन्स हायस्कूल व ज्युनिअर aa 
कॉलेज, मानपाडा, जि.ठाणे एक दुसरी 

३८ | Bratt विद्यालय व ज्युनिअर इंग्रजी ©, ieee: 
कॉलेज, नवी मुंबई जि.ठाणे एक तिसरी 

३९ [area ea खान इंग्लिश 


हायस्कूल, व ज्युनिअर कॉलेज, 
एम.ए.के.रोड, चॉदनगर, कौसा, 
मुंब्रा, जि.ठाणे 


इंग्रजी वाणिज्य | विज्ञान २०१९-२० 
एक चौथी एक चौथी 


रि ० न्यू बॉम्बे सिटी ज्युनिअर कॉलेज, |इंग्रजी |कला एक ।वाणिज्य २०१९-२० 
सेक्टर ९, घरोंदा, घणसोली, नवी प्रथम एक 
मुंबई 

४१ |जण गणमन विद्या मंदीर व 


कनिष्ठ महाविदयालय, डॉ. नेमाडे 
मार्ग, टेलकोस वाडी, डोंबिवली (प) 


एक दुसरी 
इंग्रजी वाणिज्य । विज्ञान २०१९-२० 
एक दुसरी |एक दुसरी 


४२ सु.ए.सो. चे माध्यमिक व उच्च इंग्रजी वाणिज्य २०१९-२० 
माध्यमिक विदद्यालय कळंबोली, एक चौथी 
ता.पनवेल, जि.रायगड 7 Pa | 

v3  ।के.व्ही.के. घाटकोपर सार्वजनिक 


स्कूल अँण्ड ज्युनिअर कॉलेज 
कॉमर्स, साईनाथनगर, एल.बी.एस. 
रोड घाटकोपर (प) मुंबई 


इंग्रजी विज्ञान २०१९-२० 
एक दुसरी 
इंग्रजी वाणिज्य >> २०१९-२० 
एक तिसरी 


युवा ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
सायन्स अण्ड आर्टस टिळकनगर, 
मनपा स्कूल इमारत, टिळकनगर 
(पो मुंबई 


Wats 


क.म.शि.प्र. मंडळाचे शेठ ईश्वरदास |इंग्रजी 
हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज 
कुर्ला (प) मुंबई 


णिज [२०१९-२० 
एक तिसरी 


इंग्रजी विज्ञान एक २०१९-२० 
चौथी 

इंग्रजी वाणिज्य ।विज्ञानएक २०१९-२० 
एक दुसरी प्रथम 


वाणिज्य २०१९-२० 
एक दुसरी 

इंग्रजी वाणिज्य २०१९-२० 
एक प्रथम 


[| जि. मुंबई पश्चिम इंग्रजी 


आर.सी. मारोती ज्युनियर कॉलेज |इंग्रजी वाणिज्य २०१९-२० 
ऑफ कॉमर्स अन्ड सायन्स एक दुसरी 
महाकाली रोड, अंधेरी (प) मुंबई ९३ 
इंग्रजी वाणिज्य २०१९-२० 
एक प्रथम 
दि शि 


इंग्रजी विज्ञान एक २०१९-२० 
दुसरी 


वामनराव मुरांजन माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक विद्यालय झारदा 
निलायम, निलम नगर, पेस २, 
मुलुंड (पू) मुंबई 

दिशा कोलेज ऑफ BAY अँण्ड 
सायन्स, भांडूप , मुंबई 


बी.जे.पी.सी. इन्स्टिट्यूशन एम कर्वे 
मार्ग, चर्नी रोड, रेल्वे स्टेशन 
समोर, मुंबई 


विल्सन महाविद्यालय, चौपाटी, 
मुंबई 


५१ |वासुदेव ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 


आर्टस अंधेरी (पू) मुंबई 


भवन्स महाविद्यालय, मुन्शी नगर 
अंधेरी (प) मुंबई 


नारायण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
सायन्स, मरुळ व्हिलेज, अंधेरी (पू) 


प्रपत्र व ” 
शासन निर्णय क्र. उमातू-२०१९ / प्र.क्र ८७/ एसएम-५ दि.०९ जुले, 2098 


शिक्षण संचालक यांनी त्रुटी अभावी शिफारस न केलेले तथापि त्रुटी पूर्ततेच्या आधिन राहुन स्वयंअर्थसाहाय्यील तत्वावर मंजूर 
करावयाचे इ.११ वी च्या जादा तुकडया/अतिरिक्त शाखा सन २०१८-१९ व २०१९-२० 


न | मंजूर करावयाच्रे वर्ग/ अतिरिक्त तुकड्या मंजुर वर्ष 
श्री शिवाजी ज्यु कॉ ऑफ आर्टस विज्ञान एक 
गोदेगाव ता. शेवगाव दुसरी 


| 
इंग्रजी कला एक विज्ञान एक २०१८-१९ 
प्रथम दुसरी 
अचिवर्स हाय पब्लिक स्कूल अँण्ड इंग्रजी विज्ञान एक २०१९-२० 
ज्युनिअर कॉलेज, टिळकचौक, दुसरी * 
पारमाका , कल्याण (प) जि.ठाणे 
आर.सी.टी. एस. चे पी.एम.एम. रोटरी |इंग्रजी विज्ञान एक २०१९-२० 
स्कूल अँण्ड ज्युनिअर कॉलेज, रोटरी दुसरी 
भवन इयामप्रसाद मुखर्जी रोड, 
ए.पी.कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँण्ड इंग्रजी वाणिज्य विज्ञान एक २०१९-२० 
सायन्स पटेल कॉम्प्लेक्स, मिरा गांव पो. एक तिसरी |दुसरी 
मिरा रोड, जि.ठाणे 
कला एक  |वाणिज्य om 
प्रथम 
इंग्रजी कला एक विज्ञान एक २०१९-२० 
प्रथम प्रथम 


उल्हासनगर, जि.ठाणे 


"(0९ ? 
Ode 


एक आठवी 


भरडा न्यू हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज 
हजारीमल सोमानी मार्ग, पोट मुंबई 


CASITA दास जालान ज्युनिअर 
कॉलेज ऑफ सायन्स केव्हीज रोड 


वाणिज्य २०१९-२० 
एक दुसरी 

इंग्रजी वाणिज्य २०१९-२० 
एक चौथी 


जे.ई.एस. ज्युनियर कॉलेज ऑफ 
कॉमर्स अन्ड सायन्स केव्हीज रोड 


ठाकूर रामनारायण कॉलेज ऑफ 
आर्टस अँण्ड कॉमर्स, ठाकूर 

रामनारायण कॅम्सस, एसव्ही रोड, 
दहिसर (पू) मुंबई 


दि स्कॉलर्स ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
आर्टस अँण्ड कॉमर्स, कै. सुरेशमार्ग 
जोगेश्वरी (प) मुंबई 
सेंट रॉक्स ज्युनियर कॉलेज ऑफा 
कॉमर्स अँन्ड सायन्स धिकुवाडी 

बोरीवली(प) मुंबई 
श्रीमती कमलादेवी गौरीदत्त मित्तल 
महाविद्यालय, नहारनगर, नेस्टी नगर 
जवळ मालाड (प) मुंबई ६४ 


इंग्रजी कला एक २०१९-२० 
प्रथम 
इंग्रजी वाणिज्य ।विज्ञान एक २०१९-२० 
एक चौथी, |तिसरी 


वाणिज्य २०१९-२० 
एक नववी 
इंग्रजी विज्ञान एक २०१९-२० 
चौथी 


कनिष्ठ महाविद्यालय, एस व्ही रोड 
खार पोलिस स्टेशन जवळ, खार रोड, 
(प) मुंबई ५२ 

क 


